एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेमधील 
अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांचे 
मानधनामध्ये वाढ व त्यांना प्रोत्साहन भता लागू 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०२४/प्र.क्र. १३१/का-६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ४ ऑक्टोबर,२०२४ 


वाचा :- (१) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०३/का.६, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१८ 
(२) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.एबावि-२०२२/प्र.क्र.२३५/का.६, 
दिनांक 3 एप्रिल, 2023. 


प्रस्तावना:- 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात 443 प्रकल्पातंर्गत अंगणवाडी 


सेविका यांची ११०५५६, अंगणवाडी मदतनीस यांची ११०५५६ अशी एकूण २२१११२ मानधनी तत्वावरील पदे मंजूर 
आहेत. अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांच्या मानधनामध्ये केंद्र शासनाकडून तसेच राज्य शासनाकडून 
वेळोवेळी वाढ करण्यात आलेली आहे. अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या मानधनाकरिता केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य शासनाचा 
हिस्सा ४०% असे प्रमाण आहे. याशिवाय राज्य शासनाकडून अतिरिक्त राज्य हिऱ्यामधून देखील मानधन अदा 
करण्यात येते. 
२. राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचेकडून 
मानधनामध्ये वाढ करण्याबाबत सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. त्यास अनुसरून राज्यातील अंगणवाडी सेविका 
व अंगणवाडी मदतनीस यांच्या मानधनामध्ये वाढ तसेच त्यांना प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत दिनांक १ ऑक्टोबर, २०२४ पासून राज्यातील अंगणवाडी 
सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांच्या प्रतिमाह मानधनामध्ये वाढ करण्यास तसेच त्यांना प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता 


लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०२४/प्र.क्र.१३१/का.६ 


२. मानधनवाढ:- 
एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांचे 


दिनांक १ ऑक्टोबर, २०२४ पासून सुधारित मानधन खालीलप्रमाणे राहील.:- 


पदनाम सध्याचे मानधन सुधारित प्रतिमाह मानधन 
केद्र राज्य अतिरिक्त एकुण 
हिस्सा | हिस्सा | weer 
६०% ४०% १००% 
अंगणवाडी । २७०० १८०० ५५०० १०००० -- १३००० -- 
सेविका ०-१० वर्षे सेवा = ० ०-१० वर्षे सेवा = ० 
११ ते २० वर्षे =3% वाढ | ११ते २० वर्षे =3% वाढ 
२१ ते ३० वर्षे -४% वाढ २१ ते ३० वर्षे -४% वाढ 
३० वर्षे + = 4% वाढ ३० TY + = ५% वाढ 
अंगणवाडी । १३५० ९०० ३२५० ५५०० -- ७५०० -- 
मदतनीस ०-१० वर्षे सेवा = ० ०-१० वर्षे सेवा = ० 
११ ते २० वर्षे =3% वाढ | ११ते २० वर्षे =3% वाढ 
२१ ते ३० वर्षे -४% वाढ २१ ते ३० वर्षे -४% वाढ 
३० वर्षे + = 4% वाढ ३० वर्षे - = 4% वाढ 
२.१ अंगणवाडी कर्मचा-यांना शासन निर्णय दिनांक २३ फ़ेब्रुवारी, २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


सेवाजेष्ठतेनुसार वरीलप्रमाणे देण्यात येणारी वाढ कायम ठेवण्यात येत आहे. त्याव्यतिरीक्त कोणत्याही प्रकारची 
वाढ अथवा त्याबाबतची थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही. 
२.२) सदर मानधनवाढ अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या कामकाजामध्ये २ तासांची वाढ करण्याच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार वाढीव कालावधीमध्ये गरोदर महिला व स्तनदा मातांना तसेच कमी वजनाच्या / 
कुपोषित बालकांना द्यावयाच्या सेवा, आहार व आरोग्य विषयक मार्गदर्शन, समुपदेशन इ. विविध सेवा / उपक्रम 
राबविण्यात यावेत. 
३. प्रोत्साहन भत्ता: 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होवून बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण 
कमी करणे, पूर्व शाळेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे इत्यादी बाबींचे गुणात्मक मूल्यमापन करून पात्र ठरणा-या 
अंगणवाडी सेविका यांना प्रतिमाह रुपये १६०० ते २००० पर्यंत व अंगणवाडी मदतनीस यांना प्रतिमाह रुपये ८०० ते 
१००० पर्यंत प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात येत आहे. 


३.१) सदर प्रोत्साहन भत्ता खालील निकषांच्या आधारे अनुज्ञेय राहील.:- 


अंगणवाडी सेविका :- 
अ.क्र माचे नाव प्रोत्साहन भत्ता निकष गुण 
q घरपोच आहार (THR) दरमहा २५ दिवस (900%) THR चे वाटप १० 
२ वृध्दी सनियंत्रण क्षमता एकूण नोंदणी झालेल्या गरोदर महिलांपैकी ९०% | १० 
महिलांच्या वजन नोंदी पूर्ण 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०२४/प्र.क्र.१३१/का.६ 


3 3३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांचे पूर्व | वय वर्षे ३ ते ६ वयोगटातील नोंदणी झालेल्या | १० 
शालेय शिक्षण बालकांची दरमहा किमान १६ दिवस दैनंदिन 
उपस्थिती 

४ गरम ताजा आहार (HCM) एकूण नोंदणी झालेल्या लाभार्थ्यांना दरमहा २५ | १० 
दिवस १००% आहाराचे वाटप 
षु आहार आरोग्य दिवस VHSND दरमहा एका कार्यक्रमाचे आयोजन करणे १० 
& SAM-MAM, अंगणवाडीमधीळ ~SAM-MAM व SUW- MUW J १० 
SUW- MUW बालकांचे प्रमाण मागील तुलनेत कमी झालेले असणे. 
७ SAM-MAM SAM-MAM व SUW- MUW. बालकांचे प्रमाण | १० 
SUW- MUW बीटच्या सरासरीपेक्षा कमी असणे 
८ शासनाच्या अन्य योजनांबाबत केलेली | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या अहवालावर | १० 
कामे आधारित 
९ HCM व THR साठा नोदी पोषण ट्रॅकरवरील दरमहा अहवाल १० 
१० | स्थूल/लठ्ठ बालके तसेच खुजी बालके | स्थूल /लठ्ठ बालके तसेच खुजी बालके यांचे प्रमाण | १० 
यांचे प्रमाण कमी करणे. प्रकल्पाच्या सरासरीपेक्षा कमी असणे. 
एकूण १०० | ०० 
अंगणवाडी मदतनीस: - 
अ.क्र माचे नाव प्रोत्साहन भत्ता निकष गुण 
१ अंगणवाडी उघडणे महिन्यात किमान २५ दिवस अंगणवाडी उघडणे २० 
२ ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांचे पूर्व | वय वर्षे ३ ते ६ वयोगटातील नोंदणी झालेल्या | २० 
शालेय शिक्षण बालकांची दरमहा किमान १६ दिवस दैनंदिन 
उपस्थिती 
३ वृध्दी सनियंत्रण क्षमता गरोदर महिलांच्या वजनाची नोंद घेणेकरिता सेविकेला | २० 
मदत (९०% नोंदी घेणे) 
४ वृध्दी सनियंत्रण क्षमता बालकांचे वयानुसार उंची व वजन यांची नोंद | २० 
घेणेकरिता सेविकेला मदत (९०% नोंदी घेणे) 
षु शासनाच्या अन्य योजनांबाबतच्या | अंगणवाडी सेविका तसेच बाळ विकास प्रकल्प) २० 
कामकाजात सेविकेला मदत अधिकारी यांच्या अहवालावर आधारित 
एकूण | doo | ०० 


३.२) पोषण ट्रॅकर अँप्लिकेडानवर उपलब्ध होणाऱ्या अहवालानुसार उपरोक्त निकषांच्या आधारावर अंगणवाडी 


सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांचे गुणांकन करण्यात यावे. सदर गुणांकनानुसार किमान ८०% गुण मिळवणाऱ्या 


अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस या प्रोत्साहन भत्ता मिळण्यास पात्र असतील. त्यानुसार त्यांना पुढील 


तक्‍्त्याप्रमाणे प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०२४/प्र.क्र.१३१/का.६ 


गुण अंगणवाडी सेटि अंगणवाडी मदतनीस 
८०% १६००/- ८००/- 
९०% १८००/- ९००/- 
१००% २०००/- १०००/- 


३.३) वरीलप्रमाणे प्रोत्साहन भत्याच्या निकषांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार वेळोवेळी सुधारणा करण्याबाबत तसेच 
धोरणात्मक अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्यास त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याबाबत मा. मंत्री, 


महिला व बाल विकास यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.:- 


अं.क्र पदनाम समितीवरील पदनाम 
| ae | मा. मंत्री, महिला व बाळ विकास अध्यक्ष 
२. | अमु.स./प्र.स./सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
३. | आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई सदस्य 
8 आयुक्‍त, आरोग्य अभियान संचालनालय, मुंबई सदस्य 
५. | सह / उप सचिव (का-६), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
६. । उपायुक्त (अंगणवाडी), एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई सदस्य 
७. | सहायक संचालक (वित्त व लेखा), ए. बा. वि.से.यो., नवी मुंबई सदस्य सचिव 


४. वरीलप्रमाणे मानधनवाढ तसेच प्रोत्साहन भत्ता राज्य शासनाकडून देण्यात येत असल्याने याप्रकरणी 
येणारा अतिरिक्‍त खर्च हा मागणी क्र. एक्स-१, २२३६-पोषण आहार ०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, १०१- 
विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, (०८)(०५) अंगणवाडी सेवा, अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% (२२३६ १९४५) ०२- 
मजूरी या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करण्यात येणा-या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

५. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ३० सप्टेंबर,२०२४ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००४१८०५२०११३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VILAS emo, 
RAMDAS a 


THAKUR 2» 
(वि.रा. ठाकूर) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०२४/प्र.क्र.१३१/का.६ 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५) मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई, 

६) सर्वमा. मंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

८) मा. सचिव, (महिला व बाल विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 

९) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई, 

१०) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 
११) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे, 

१२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१३) सर्व जिल्हाधिकारी, 

१४) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), 

१५) सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास), 

१६) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास) जिल्हा परिषद, 
१७ सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी व ग्रामीण), 

१८) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२० निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई, 

29) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२२) सर्व कार्यासने महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२३) निवड नस्ती (कार्यासन ६). 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


